सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व 
शब्दावली) या संवर्गात पदोन्नती व 
पदस्थापना 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-भासंप-२०१६/प्र.क्र.१९२/आस्था-२ 
नवीन प्रशासन भवन, मादाम कामा मार्ग 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, 
मुंबई- ४०० ०२२ 
दिनांक- ७ मार्च,२०१९ 


शासन निर्णय:- 


भाषा संचालनालयातील पर्यवेक्षक (मराठी) या पदावर कार्यरत असणाऱ्या खालील कर्मचाऱ्यांना 
रु.९३००-३४८००, ग्रेड पे रु.४४००/रु.४६०० (सातवा वेतन आयोग एस-१५: रु.४१८००-१३२३००/एस- 
१६:रु.४४९००-१४२४००) या वेतनश्रेणीतीलळ सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) या संवर्गात या 
आदेशाच्या दिनांकापासून तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत असून, त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर 


दर्डाविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे पद पदोन्नतीनंतरचे पद 

| ST} AY. Beal पर्यवेक्षक (मराठी), भाषा विभागीय सहायक भाषा संचालक, 
संचाळनाळलय, मुंबई विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद 

२ श्री.श.कि.यादव पर्यवेक्षक (मराठी), भाषा सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व 
संचालनालय, मुंबई शब्दावली), भाषा संचालनालय, मुंबई 


मा.उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या 
निकालाच्या विरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ 
दाखल केली आहे. या संबंधात सामान्य प्रशासन विभाग /कार्यासन -१६ब च्या क्र.बीसीसी-२०१७/प्र.क.३१२ 
&/१६ ब, दि.२९.१२.२०१७ च्या पत्राद्वारे दिलेल्या सूचनांनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील 
Rea पदांवर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात व सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिन 
राहून , पर्यवेक्षक (मराठी) या संवर्गाच्या सेवाजेष्ठता यादीमधील मागासवर्गीय कर्मचारी यांना यापूर्वीच्या 


टप्प्यावर शासन निर्णय, दि.२५.०५.२००४ मधील तरतूदीनुसार आरक्षणाचा लाभ मिळून सेवाज्येष्ठता 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः भासंप-२०१६/प्र.क्र.१९२/आस्था-२ 


यादीत वरच्या स्थानावर आलेले कर्मचारी वगळून विचाराधीन तात्पुरती पदोन्नती देण्यात आली आहे. 


याशिवाय प्रस्तुत पदोन्नती खालील अटींच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 


भः 


२. 


सदरची पदोन्नती ही प्रशासकीय निकड म्हणून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात राहील. 
या तात्पुरत्या पदोन्नतीमुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचे वा ज्येष्ठतेचे कोणतेही हक्क 
प्राप्त होणार नाहीत. 


. मागास प्रवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदोन्नती सदर अधिकाऱ्यांनी संबंधित जात पडताळणी 


समितीकडून जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त केळे आहे या अटींच्या अधिन राहील. 


. सदरची पदोन्नती सदर कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कोणतीही न्यायिक/फौजदारी कार्यवाही सुरु नाही या 


अटीच्या अधिन राहील. 
संबंधित नियंत्रक अधिकाऱयांनी सदर अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी तात्काळ 


कार्यमुक्त करावे. सदर अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पदोन्नतीच्या ठिकाणी तात्काळ हजर व्हावे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०३०७१७१०४१७०३३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


९ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


M p Digitally signed 
i १४ by M. P. Kudtarkar 


Date: 2019.03.07 

Ku dta rka r 17:27:22 +05'30' 
(मं.प.कुडतरकर) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई/नागपूर. 

. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर. 

. उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (का-१२/का-१६ब), मंत्रालय. 
. प्रधान सचिव, मराठी भाषा विभाग यांचे स्वीय सहायक 

. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, मुंबई. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद. 


श्री.यो.ल.श]ेट्ये (भाषा संचालनालयामार्फत) 
Tt 21 fee Beg (भाषा संचालनालयामार्फत) 


१०. सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय. 
११. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


